आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य शीर्षांतर्गत 
निधी वितरण (लेखाश्ीर्ष २२०२ १९०१, 
२२०२ १९४८ व २२०२ एच ९७३) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०४/का-६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:०९ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- 

१) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६.०४.२०२१. 

२) आदिवासी विकास विभाग, झा.नि.क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०४/का-६, दि.११.०४.२०२२ व 
दि.६.५.२०२२, दि.७.६.२०२२,दि.३०.६.२०२२, दि.५.९.२०२२, दि.६.१०.२०२२ व 
दि.२०.१०.२०२२. 

३) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाची नस्ती क्र.अनुवि-४९२२/ प्र.क्र.६८/ अर्थसंकल्प. 

प्रस्तावना:- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 


राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ 


येथील शासन परिपत्रकान्वये वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 


(BEAMS) वितरण प्रणालीवर मर्यादित स्वरुपात निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


वित्त विभागामार्फत विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण 


प्रणालीवर उपलब्ध करून दिल्यानुसार आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शाळेय शिक्षण विभागामार्फत 


अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या योजनांतर्गत ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता 


सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या ७० % मर्यादेत शालेय शिक्षण विभागास संदर्भाधीन क्र.२ 


येथील शासन निर्णयांन्वये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 


वेतनासाठी ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या 


अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या एकूण १०० % मर्यादेतील वितरणासाठी शिल्लक उर्वरीत ३० % निधी 


मागणीच्या संदर्भाधीन क्र३. अन्वये सादर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिळेल्या सहमतीस अनुसरुन 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०४ /कार्यासन-६ 


शासन निर्णय:- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत सन २०२२-२३ अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२०२- 


सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार सर्वसाधारण 
माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान, अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान व सैनिक 
शाळेमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीला सहाय्य या योजनांतर्गत ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या 


उद्दीष्टाकरीता सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पित तरतुर्दीतून १०० टक्के मर्यादेत उर्वरीत रु.३१२६.८९ 


लाख इतका निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात 


येत आहे :- 


(रु. लाखात) 
अ. योजनेचे नाव व लेखाशिर्ष बाब | अर्थसंक | यापूर्वी सदर शासन 
क्र ल्पित वितरीत | निर्णयाद्वारे वितरीत 
तरतूद सन | तरतूद करण्यात येत 
२०२२-२३ असलेली तरतूद 
(७०%) (३०%) 
eal 2 3 Pee | 4 द 
शि सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक | ३६, ७५००.०० | ५२५०.०० २२५०.०० 
अनुदान (लेखाशिर्ष २२०२ १९०१) सहाय्यक 
२ | अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना | अनुदाने ४२२.९५ २९६.०७ १२६.८८ 
सहायक अनुदान (लेखाशिर्ष २२०२ १९४८) (वेतन) 
३ | सैनिक शाळेमधील आदिवासी विद्यार्थ्याच्या २५००.०० | १७५०.०० ७५०.०० 
तुकडीला सहाय्य (लेखाशिर्ष २२०२ एच ९७३) 
एकूण १०४२२.९५ | ७२९६.०७ ३१२६.८८ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.३१२६.८८ लाख (अक्षरी रुपये एकतीस कोटी सव्वीस लाख 


अट्ट्याऐंशी हजार फक्त) निधी प्रशासकीय प्रमुख म्हणून सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत 


निधी खर्च करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय 


नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिकेमधील व संदर्भाधीन क्र.१ येथील वित्त विभागाच्या 


शासन परिपत्रकातील तरतुदी व सर्व अटींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०४ /कार्यासन-६ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.९२८/२२(व्यय-१४), 


दि.२१.१०.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०७१५४७४४५४२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a87 


463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11E 
7252442D, 
serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A5E 


BOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, cn=KIRAN 
KISANRAO PAWAR 


Date: 2022.11.10 18:07:54 +05'30" 


(किरण कि. पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. वित्त विभाग (अर्थोपाय /अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


